महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः नासेमं १०२३/प्र.क्र.१४१/का-१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


आदेश 
श्री.सुनिल सहदेव सामंत, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग यांची सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या पदावर खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून 
प्रथमत: ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
(अ) श्री.सामंत, अवर सचिव ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 
(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आव्यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार झासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 
(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; आणि 
(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अश्शी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 
२. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम ४० (परिशिष्ट-२) 
मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, श्री.सामंत यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व 
शर्ती, महसूल व वन विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-८) यांनी आपापसात 
सल्लामसलत करून ठरवाव्यात. 
३.  श्री.सामंत यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन विभाग यांच्यामार्फत 


हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः नासेमं १०२३/प्र.क्र.१४१/का-१४ 
४.  श्री.सामंत यांना, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होण्याकरिता महसूल व वन विभागाने 


तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


छु. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२९१४४११२१८०७ हा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce 1 e1 83d 1e9775b63142b6a94941 d6fa6 
ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


3१0(1११0॥/॥॥७८ ७५-००” 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स/प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स/प्र.स./सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
७. सह/उप सचिव, महसूल व वन विभाग (आस्थापना)/ सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-८), 
मंत्रालय, मुंबई. 
८. श्री.सुनिल स. सामंत, अवर सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. (विभागामार्फत) 
९. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


Cc ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


